केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 
असलेल्या राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण व दृष्टी 
क्षीणता नियंत्रण कार्यक्रमांमधीळ Regional 
Institute of Ophthalmology (RIO) सर 
जे.जे.रुग्णालय, मुंबई करीता सन २०१७-१८ 
या वित्तीय वर्षासाठी सर्वसाधारण घटकांतर्गत 
प्रलंबित hs feared रक्‍कम रु. २००.०० 
लक्ष अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एनएचएम-०४१९/प्र.क्र.२७८/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo 009, 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.एनएचएम-०४१९/प्र.क्र.२७८/आरोग्य-७, 
दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१९. 
२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/अंनिका/)॥0 GR 
Corrigendum/9-2/2020, दिनांक ०२ जानेवारी, २०२०. 


शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र.२ वरील परिच्छेद क्र.४३ मधील ओळ क्र.३ “सदर 


रक्‍कम आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य 


सोसायटी यांच्याकडे सुपुर्द करावी” 
ऐवजी 


“सर जे.जे.रुग्णालय, मुंबई Regional Institute of Ophthalmology (RIO) यांच्याकडे 


सुपुर्द करावी.” असे वाचावे. 
परिच्छेद क्र.५ मध्ये ओळ क्र.३ 
“प्रस्तावामध्ये सादर केल्याप्रमाणे प्रमाणित केले आहे.” 
ऐवजी 


“यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन प्रमाणित करण्यात येत आहे.”, असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एनएचएम-०४१९/प्र.क्र.२७८/आरोग्य-७ 


परिच्छेद क्र.६ मध्ये “सदरचे अनुदान सशर्त असून” या अतिरिक्त वाक्याचा परिच्छेदाच्या 


सुरुवातीस समावेडञा करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णयातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202002151455142417 असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


eye Digitally signed by Milind Raghunath 
Milind car 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


Raghunath ५५५ 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde244 
50c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2 


Ku | ka aa i ८2003, cn=Milind Raghunath Kulkarni 


Date: 2020.02.28 11:39:47 +05'30' 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 
सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई 
सहाय्यक संचालक, (लेखा व लेखा परिक्षा), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
संचालक, प्रादेशिक Fa RIA संस्था (Regional Institute of Ophthalmology), सर जे.जे. 
रुग्णालय, मुंबई. 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१४.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१५.निवडनस्ती ( आरोग्य-७. 


one 6 -€४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


